महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र. ६४१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 


दूरध्वनीक्र.०२२-२२०२८१३१ r-mail : rajendra.wagh@nic.in क्र.०२२-२२०२८१३१ e-mail : rajendra.wagh @nic.in 
अति तात्काळ 

क्र.सारथी /२०२२/प्र.क्र. १९३ /का-१४२५ दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०२२ 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग 

२. अपर मुख्य सचिव (महसूल) व वन विभाग 

३ .प्रधान सचिव (ले. व को.) वित्त विभाग 

४. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 

५. प्रधान सचिव (कृषी) कृषी व पदुम विभाग 

६.सचिव (शालेय शिक्षण) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 

७.सचिव( समाज कल्याण),सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग 
८.सह सचिव (का-१४२६) नियोजन विभाग 


विषय:- छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास, संस्था (सारथी), पुणे यांच्या 
अधिनस्त कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त पदे भरण्याबाबत. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. सारथी २०२२/प्र.क्र.१३ /का-१४२५ 

दिनांक-१४/०६/२०२२. 

2) शासन निर्णय ,नियोजन विभाग क्र. सारथी २०२२/प्र.क्र.५६ /का-१४२५ 
दिनांक-१४/०६/२०२२ चे २ शासन निर्णय. 

३) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ 
का-१२, दि.१७/१२/२०१६ 

४) शासन निर्णय ,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/ 
का-१२, दि.१६/०२/२०१८ 

महोदय, 


छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास, संस्था (सारथी), पुणे या कार्यालयाकडून मराठा, 
कुणबी,मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले 
जातात. सारथी अंतर्गत ६ विभागीय कार्यालये व २ उपकेंद्र यासाठी उपरोक्‍त संदर्भाधीन शासन निर्णय 
दि.१४/०६/२०२२ अन्वये प्रत्येक कार्यालयासाठी ८ नियमित पदे व १३ बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयाचा पदांचा 


आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सारथी संस्थेच्या अंतर्गत ६ विभागीय कार्यालये व २ उपकेंद्रांसाठी 


शासन पत्र क्रमांकः सारथी /२०२२/प्र.क्र. १९३ /का-१४२५ 


खालीलप्रमाणे एकंदरीत नियमित पदे मंजूर आहेत:- 

१. सहव्यवस्थापकीय संचालक तथा अपर जिल्हाधिकारी तथा उप सचिव गट-अ ((वे.श्रे.3-२५: 
(७८८००-२०९२००) -१ पद, 

२. उप व्यवस्थापकीय संचालक तथा उप जिल्हाधिकारी तथा अवर सचिव गट-अ (वे.श्रे.3-२३: 
६७७००-२०८७००)-७ पदे, 

३. समाज कल्याण अधिकारी गट-ब (वे.श्रे.-१८: ४९१००-१५५८००) -८पदे, 

४. गट शिक्षणअधिकारी गट-ब (वे.श्रे.3-१७: ४७६००-१५११००) -८ पदे, 

५. तालुका कृषि अधिकारी गट-ब (वे.श्रे.3-१६: ४४९००-१४२४००) -८ पदे 

६. कौड़ाल्य विकास अधिकारी गट-ब (वे.श्रे.3-१५:४१८००-१३२३००) -८पदे 

७. संशोधन अधिकारी (सांख्यिकी गट-ब (वे.श्रे.-१५: ४१८००-१३२३००) -८पदे 

८. सहाय्यक लेखा अधिकारी गट-ब (वे.श्रे.3-१५: ४१८००-१३२३००) -८पदे 

९. लिपिक-टंकळेखक-इंग्रजी/मराठी गट-क (वे.श्रे.3-०६: १९९००-६३२००) -८पदे 


२. सारथी या संस्थेस विविध प्रकल्प व ध्येय साध्य करण्यासाठी विभागीय कार्यालय व उपकेंद्र यांकडील विविध 
रिक्‍त पदे भरणे आवश्‍यक आहे. सदर पदे ही प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. सारथी या संस्थेची निकड विचारात 
घेऊन सदर रिक्त पदे तात्काळ प्रतिनियुक्तीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र. ३ येथील 
दि.१७/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भाधीन wv येथील 
दि.१६/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 


३. रिक्‍्तपदांनुसार आपल्या प्रशासकीय विभागांतर्गत तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची 
इच्छुकता मागवून खालील अर्जाच्या नमुन्यात माहिती भरुन दि.३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आपल्या सुस्पष्ट 
अभिप्रायांसह नियोजन विभागास प्रतिनियुक्‍तीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत. 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दि.१७/१२/२०१६ मधील परिच्छेद क्र.५ (अ) (७ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिवीक्षाकालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण होऊन त्यानंतर त्यांचा 
किमान ५ वर्ष सेवा कालावधी पूर्ण झालेला नाही, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची शिफारस करण्यात येऊ नये. 
प्रतिनियुक्‍तीचे प्रस्ताव खालील नमुन्याप्रमाणे अर्जामध्ये माहिती भरुन प्रशासकीय विभागाने नियोजन विभागास सादर 
करावेत. 


।१_| प्रतिनियुक्‍्तीसाठी अर्ज केलेल्या पदाचे नाव व कार्यालय 

२ | अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव प पदनाम 

३ | जन्म दिनांक 

४ | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 

4 सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७/१२/२०१६ मधील तरतूद 
५ (ब) (६) ) 

६ | शौक्षणिक अर्हता 

७ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

८ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः सारथी /२०२२/प्र.क्र. १९३ /का-१४२५ 


९ ।मत्ताव दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.०३.२०२२ रोजीचे) 

| १० | ० | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागु असल्यास) 

| १ | संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली असल्यास 
तपशिल (कालावधी, पद व ठिकाण) 

दिनांकापासून ते पद प्रतिनियुक्‍तीचे 
दिनांकापर्यंत ठिकाण (कार्यालय) 


१२ | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित आहे 
काय? 

१३ | मागील प्रतिनियुक्‍तीवरुन परत आल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली 
आहेत का? 

१४ | प्रतिनियुक्‍तीकरीता निवड झाल्यास विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा कसे? 


४. संबंधित पदासाठी प्रतिनियक्‍तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालय/मंत्रालय प्रशासकीय 
विभागातील संबंधित संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचारी यांनी नियोजन विभागाकडे थेट अर्ज करु नये. त्यांनी आपल्या 
विभागामार्फत अर्ज सादर करावेत. थेट अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही व त्याबाबत 
संबंधितास काहीही उत्तर नियोजन विभागाकडून कळविण्यात येणार नाही. 


प्‌. एकदा निवड झाल्यास संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांना त्यांचे नाव मागे घेता येणार नाही. 


६. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८२९१३२५३३८४१६ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by RAJENDRA 
PANDURANG WAGH 
Date: 2022.08.29 13:31:50 +05'30' 
(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी सादर. 
१) सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 
) आयुक्त, (कृषी) कृषी आयुक्तालय ,पुणे 
) व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास, संस्था (सारथी), पुणे 
8) आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय ,पुणे 
) संचालक, HB व कोषागारे संचालनालय,मुंबई 
) संचालक, प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ,पुणे 
) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


